दिनांक १२.१०.२०२० रोजी मुंबई परिसरात वीज 
पुरवठा खंडीत झालेल्या घटनेची चौकशी/ 
तांत्रिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४७/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:- 9) शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४७/ऊर्जा-५, दि.२१ ऑक्टोबर,२०२०. 
२) समितीचे सदस्य सचिव यांच्याकडून प्राप्त पत्र क्र. म.शा.समिती/मुंबई १२.१०.२०२०/ 
१७७७५ दि. २६.१०.२०२० 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये दि. १२.१०.२०२० रोजी मुंबई परिसरात वीज पुरवठा खंडीत झालेल्या घटनेची 
चौकशी/ तांत्रिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल सात दिवसांत शासनास 
सादर करण्याचे आदेश होते. तथापि, समितीकडून प्राप्त विनंतीच्या अनुषंगाने समितीच्या कार्यकक्षेचे स्वरुप पाहता 


समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी दि. ०५.११.२०२० पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२७१७२४३४४२१० असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Brachant 
Pundlik Badgeri 
(प्र. पुं. बडगेरी ) 


झासनाचे उप सचिव 


प्रत: 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 


LC ०0०८ WwW A  -0 


one SG & 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४७/ऊर्जा-५ 


१०. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
११. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, प्रकाशगंगा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
१२. प्रा. श्री. बी. जी. फर्नांडिस, विभागप्रमुख, विद्युत आभियंत्रिकी शाखा, आयआयटी, पवई, मुंबई 
१३. डॉ. एम. व्ही. आवारे, प्राध्यापक, विद्युत आभियांत्रिकी विभाग, व्ही. एन. आय. टी., नागपूर 
१४. डॉ. फारुख काझी, विभागप्रमुख, विद्युत आभियंत्रिकी विभाग, व्ही. जे. टी. आय., मुंबई 
१५. प्रा.श्री.एस.ए.सोमण, विद्युत आभियंत्रिकी शाखा, आयआयटी, पवई, मुंबई 
१६. श्री. उत्तम झाल्टे, सल्लागार, मराविमं सुत्रधारी कंपनी 
१७. श्री. दिनेश खोंडे, मुख्य विद्युत निरीक्षक, प्रशासकीय इमारत तिसरा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, 
चेंबूर (पूर्व) मुंबई ७१ 
१८.श्री. सतिश चव्हाण, संचालक (संचलन), महावितरण, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, 
बांद्रा (पूर्वी, मुंबई-५१ 
१९. प्रा.श्री. अनिल कुलकर्णी, विद्युत आभियंत्रिकी शाखा, आयआयटी, पवई, मुंबई 
२०. निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


